सातपाटी, a. व जि. पालघर येथील 
मत्स्यबंदराच्या बांधकामास प्रशासकीय 
मान्यता देणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मत्स्यवि-११२०/प्र.क्र. २५/पदुम-१४ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक : ६ जून, २०२३ 


संदर्भ - १) केंद्र शासनाचे पत्र H. 33094-3/2040-Fy(H) ०.।, दिनांक १२.०२.२०१९ 

२) समक्रमांकाचा शासन निर्णय दि. १२.११.२०२०. 

३) समक्रमांकाचा शासन निर्णय दि. ०९.०३.२०२१. 

४) मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाळी आयोजित दि. १३.०१.२०२१ रोजीच्या बैठकीचे 
इतिवृत्त 

५) केंद्र शासनाचे पत्र क्र. जे-२५००१/१/२०२१-८४, दिनांक २३.१२.२०२२ 

६) नाबार्डचे पत्र क्र. /NB/MRO/BID/4292/FIDF/2022-23, दिनांक २४.०३.२०२३ 

७) आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय यांचे पत्र क्र. मत्स्य/अभि/१८०१०१/५२६/२०२०-२१, 
दिनांक ०३.०२.२०२३ 

८) मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित दि. २२.०५.२०२३ रोजीच्या बैठकीचे 
इतिवृत्त 


प्रस्तावना - 
केंद्र शासनाने संदर्भ क्र. १ येथील पत्रान्वये “मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रातील पायाभुत सुविधांचा 


विकास निधी (Fisheries and Aquaculture Infrastructure Development Fund - FIDF)” या 
योजनेची मार्गदर्शक तत्त्वे निर्गमीत केली आहेत. सदर FIDE योजना राज्यात राबविण्यास 
दि.०५.११.२०२० रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली असुन संदर्भ क्र. २ येथे नमूद 
शासन निर्णयान्वये सदर योजना राज्यात राबविण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली आहे. 


२. FIDE योजनेंतर्गत हाती घ्यावयाच्या प्रकल्पांना मान्यता देण्याकरिता संदर्भ क्र. ३ येथे नमूद 
शासन निर्णयान्वये मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यास 
मान्यता देण्यात आलेली आहे. सदर उच्चस्तरीय समितीने दि. १३.०१.२०२१ रोजीच्या बैठकीत 
सातपाटी, ता. व जि. पालघर या मत्स्यबंदराच्या प्रकल्पास तत्त्वत: मान्यता दिली. उच्चस्तरीय 
समितीच्या मान्यतेनंतर सदर प्रकल्पाचे अंदाजपत्रक केंद्र शासनाच्या मान्यतेकरिता पाठविण्यात आले 
असता केंद्र शासनाने संदर्भ क्र. ५ येथे नमूद पत्रान्वये सातपाटी, ता. व जि. पालघर या मत्स्यबंदराच्या 


शासन निर्णय क्रमांकः मत्स्यवि-१५१४/प्र.क्र. १७०/पदुम-१४ 


प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. तसेच, नाबार्डने संदर्भ क्र. ६ येथे नमूद पत्रान्वये सदर 
प्रकल्पाकरिता रु. १५०.०० कोटी इतक्या रक्कमेचे कर्ज मंजुर केल्याचे कळविले आहे. 


३. दरम्यान जीएसटी मध्ये १२ टक्‍्क्‍्यावरुन १८ टक्के तर इन्शुरन्स चार्जेसमध्ये ०.५ टक्के वरुन १ 
टक्का इतकी वाढ झाल्यामुळे सातपाटी, ता. व जि. पालघर येथील मत्स्यबंदराचे सुधारित अंदाजपत्रक 
मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाळील उच्चस्तरीय समितीसमोर मान्यतेकरिता सादर केले असता 
त्यास उच्चस्तरीय समितीने दि.२२.०५.२०२३ रोजीच्या बैठकीमध्ये मान्यता दिलेली आहे. त्यानुषंगाने 
सातपाटी, ता. व जि. पालघर येथील मत्स्यबंदराच्या रु.२८१.०४ कोटी इतक्या रक्कमेच्या 
अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 

“मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रातील पायाभुत सुविधांचा विकास निधी (Fisheries and Aquaculture 
Infrastructure Develooment Fund - FIDF)” या योजनेंतर्गत सातपाटी, ता. व जि. पालघर येथील 
मत्स्यबंदराच्या बांधकामासाठी सोबत जोडलेल्या “प्रपत्र अ” अनुसार रु.२८१.०४ कोटी (रुपये eal 
एक्क्‍क्याऐंशी कोटी चार लक्ष) इतक्या रक्कमेच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे 


अ.क्र कामाच्या बाबी रक्‍कम 


१ | एकूण कामाची निव्वळ रक्‍कम . १९७,९२,१७,८१७/- 


<9| 


२ कंटीजेन्सी चार्जेस ४% -७,९१,६८,७१३/- 


S 


जीएसटी १८% . २५, ६२,५९,२०७/- 


S 


लेबर SARA 1% . १,९७,९२,१७८/- 


<9| 


4] 


५ सेटेज चार्जस 4% .९,८९,६०,८९१/- 


नि पीएमसी चार्जस ४% रु. ७,९१,६८,७१३/- 
एस्केलेडान चार्जस १०% रु. १९,७९,२१,७८२/- 
एकूण रु. २८१,०४,८९,३०१/- 


२. सातपाटी, ता. व जि. पालघर येथील मत्स्यबंदराचे बांधकाम महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, मुंबई 
यांच्यामार्फत कार्यान्वीत करण्यात यावे. 

३. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, मुंबई यांनी प्रकल्पास आवऱयक त्या सर्व 
ना-हरकत परवानग्या प्राप्त करुन घेतल्यानंतरच कामाला प्रत्यक्ष सुरुवात करावी. 


४. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, मुंबई यांनी दर आठवड्याच्या सोमवारी 
कामाची सद्यस्थिती शासनास तसेच आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय कार्यालयास सादर करावी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मत्स्यवि-१५१४/प्र.क्र. १७०/पदुम-१४ 

५. सदर शासन निर्णय नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. २१३/का. १४३१, 
दि.०५.०४.२०२३ आणि वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. ३४१/२०२३/व्यय-२, दि.१८.०४.२०२३ 
अन्वये मान्यता दिल्यानुसार निर्गमीत करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०६०७१६१२३७४५०१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by KISHOR MAHADEO 
K | 5 H O R PhCH HOR MAHADEO JAKHATE, ८ 
= IN, S = Mah htra, O = GOVERNMEN 
MAHADEO 1000 
JAKHATE Date: 2023.06.07 16:17:08 +0590 
(कि. म. जकाते) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

३. मा. मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव (सर्वी 

४. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य 

५. अपर मुख्य सचिव (वित्त विभाग), मंत्रालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

६. अपर मुख्य सचिव (वित्त विभाग-व्यय), मंत्रालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
७. प्रधान सचिव (वित्त विभाग-वित्तीय सुधारण), मंत्रालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
८. प्रधान सचिव (परिवहन व बंदरे), मंत्रालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

९. सचिव (मत्स्यव्यवसाय), मंत्रालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
१०.आयुक्त मत्स्यव्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
११.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, मुंबई. 
१२.सह आयुक्त (सागरी), मत्स्यव्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
१३.मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड (सा. बां. विभाग) 
१४.प्रादेशिक उपायुक्त, मत्स्यव्यवसाय, मुंबई विभाग, मुंबई. 
१५.कार्यकारी अभियंता, आयुक्‍त (मत्स्यव्यवसाय) यांचे कार्यालय, मुंबई. 
१६.कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, मुंबई. 

१७. निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


प्रकल्पाचे नाव - सातपाटी, ता. पालघर जि. पालघर येथे मत्स्यबंदराचा विकास करणे. 


प्रपत्र अ 
प्रशासकिय मान्यतेच्या अंदाजपत्रकातील तरतुदी 
अ.क्र कामाचा वाव रक्‍कम रुपये 
भाग अ (वॉटर साईड फॅसिलिटिज) 
Fea] SHACK बांधणे १००,५३,८४,००१ 
२ | क्वेवॉल बांधणे. २३,९०,१४,१८० 
३ ।गाळकाढणे १८,१६,३९,५६८ 
४ | भराव २२,८४,९३,२३९ 
५ | संरक्षण भिंत २,२५,२४,१२२ 
६ ।स्लळोपिंग हार्ड ९३,२३६,७३९ 
७ | बिच लडींग १,१६,५६,००३ 
OS साईड फॅसिलिटिज 

८ | मासळी लिलाव गृह (MFV, Shed, FRP) ७,५२,४०,००० 
९ । जाळी विणण्याचे are ८७,८०,००० 
१० गिअर शेड १,२६,२०,००० 
।- १0. | १ | प्रशासकीय इमारत ९१,८०,००० 
१२ | उपहारगृह ६४,३०,००० 
१३ | विश्राती गृह १,०२,३०,००० 
१४ । बोट दुरुस्ती aS ५६,००,००० 
१५ | रेडियो कम्युनिकेशन सेंटर ४९,७०,००० 
१६ । स्वच्छतागृह ७२,८०,००० 
१७ । चौकोदार कक्ष १६,५०,००० 

रस्ते 

अ) डांबरी रस्ते १,८५,५५,६९५ 
१८ | ब) कॉक्रीटकरण करणे ९१,२५,४१५ 

क) डब्ल्यू.बी.एम.करणे ३,६२,२६,४७० 

ड) पार्कगकरिता पेव्हर ब्लॉक बसविणे. १,९१,८१,५२२ 
१९ | कंपाऊंड भित ३९,५२,४७८ 

इतर अनुषंगिक बाबी 

२० | नौकानयन व रेडियो कम्युनिकेशन साहित्य १०,००,००० 
२१ । विद्युतीकरण करणे १,७८,६०,००० 
२२ । पाण्याची टाकी व पंपहाऊस ६४,३०,००० 


२३ | सांडपाणी निचरा व प्रक्रिया व्यवस्था १,२५,७०,००० 
२४ । लेबोरिटी चार्जस G9,22,3¢4 
पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन, प्रतिकृती अभ्यास, ६५,००,००० 

२५ माहिती जमा करणे. 

२६ | अग्निशामक व्यवस्था १०,००,००० 
एकुण १९७,९२,१७,८१७ 
आकरस्मिकता निधी ४% ७:९१,६८,७१३ 
प्रकल्प व्यवस्थापक सल्लागार ४% ७,९१,६८,७१३ 
Wrst १०% १९,७९,२१,७८२ 
सेटेज ass  ५% ९,८९,६०,८९१ 


कामगार विमा १% 


१,९७,९२,१७८ 


सेवा कर (GST) १८% 


२५५,६२,५९,२०७ 


एकुण किंमत 


२८१,०४,८९,३०० 


